शासकीय/अझासकीय व्यक्तींची “आंतरजातीय / 
आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती 
(राज्यस्तरीय)” गठीत करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विवाह-२०२२/प्र.क्र.२१८/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- महिळा व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. विवाह-२०२२/प्र.क्र.२१८/का-०२, 
दि.१३.१२.२०२२. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.१३.१२.२०२२ अन्वये शासकीय/अशासकीय व्यक्तींची 
“आंतरजातीय / आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय)” गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीमधील अ.क्र.५ येथील AS AM देशपांडे, नांदेड, समिती सदस्य यांनी दि.१४.१२.२०२२ रोजी मा.मंत्री 
महोदय, महिला व बाल विकास यांना लिहिलेल्या पत्रान्वये व्यक्तीगत कारणामुळे तसेच कार्यव्यस्ततेमुळे सदर 
समितीच्या सदस्य पदाचा राजीनामा स्विकारण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन अँड.योगेडा देशपांडे, 
नांदेड, समिती सदस्य यांचा राजीनामा स्विकृत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर समितीमधून अँड.योगेडा 
देशपांडे यांचे नाव वगळण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सकितांक २०२२१२१४१८१९३३९८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2022.12.14 18:56:58 +05'30' 
(सुनिल सरदार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः विवाह-२०२२/प्र.क्र.२१८/का-०२ 


= 


४. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

५. मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 

७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 

८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अल्प संख्यांक विकास विभाग, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे. 

१६. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास, पुणे. 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा पूर्व, मुंबई. 

१८. सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सर्व समिती सदस्य (आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्यामार्फत). 

२१. निवडनस्ती, का.०२. 


— 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


